जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण 
पाणीपुरवठा विभागातील पदांचा 
सुधारित आकृतीबंध निश्चित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः जिपआ-२०१६/प्र.क्र.३०१/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४००००१ 
तारीख : ०३ जुले, २०२३ 


वाचा :- 


शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः जिपआ-२०१६/प्र.क्र.३०१/पापु-२३, 
दिनांक २८ डिसेंबर, २०२२ 


शुद्धीपत्रक :- 


जिल्हा परिषदांतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील पदांचा सुधारित 
आकृतीबंध दिनांक २८.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आला आहे. या 
शासन निर्णयामधील परिच्छेद ९ व परिच्छेद १० हे खालीलप्रमाणे वाचावे. 


“परिच्छेद ९ - मृत संवर्ग :- जिल्हा परिषदांतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्यालय, 
यांत्रिकी उपविभाग, देखभालदुरुस्ती कक्ष तसेच उपविभाग यांच्यासाठी सध्या मंजूर असलेल्या 
खालील संवर्गामध्ये कोणतेही नियमित पद मंजूर न करता हे मृत संवर्ग घोषित करण्यात येत 
आहेत. ” 


अ.क्र. संवर्ग मंजूरपदे । सध्या कार्यरत पदे 
|. प. | Q 3 8 
| a | आरेखक ३४ pt ० 
२ । वायु संपिडक चालक ६६ २८ 
3 | जॅक हॅमर ड्रिलर ६६ ३२ 
४ | संगणक चालक ३३ १२ 
५ | वाहनचालक २३९ ६० 
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (नाईक, परिचर 
& चौकीदार, मदतनीरा) ७१७ ४३८ 
/शिपाई, , मदतनीस) 
एकूण ११५५ ५८० 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक'जिपआ-२०१६/प्र.क्र.३०१/पापु-२३ 


“परिच्छेद Jo - उपरोक्‍त रकान्यातील स्तंभ (४) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सध्या त्या-त्या संवर्गात 
कार्यरत असलेल्या एकूण ५८० कर्मचाऱ्यांसाठी ५८० अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येत आहेत. 
याबाबतचा जिल्हा परिषदनिहाय तपशील या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र क्र. ५ मध्ये 
दिला आहे. या पदावर सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीने किंवा अन्य 
कोणत्याही कारणाने पद रिक्‍त झाल्यास सदर पद व्यपगत होईल व त्या पदावर नियमित 
कर्मचाऱ्याची नियुक्‍ती करता येणार नाही.” 


2. संदर्भाधीन शासन निर्णयसोबतचे विवरणपत्र क्र.५ रद्द करुन या शुद्धीपत्रकासोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये नमूद ५८० अधिसंख्य पदे राहतील. 


3: सदर शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५९ /आपुक, दिनांक 
२३.०५.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०७०३१४४७१५६०२८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA MAHADEV 
RAJENDRA 2 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 

SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9e6d5121ea1547c5b6abac50546c58 
2bc9cb02d8c4ee0e57eb3442ad725208b5, 
stalCode=400032, st=Maharasht 
ber=D90328C2FC4E73B881 BCFEA3 


GENGAJE द 
(रा.म. गेंगजे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई (लेखा परीक्षा) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ नागपूर (लेखा परीक्षा) 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

६. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


Cc Av A  -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक'जिपआ-२०१६/प्र.क्र.३०१/पापु-२३ 


प्रत:- 


७. विभागीय आयुक्त, सर्व 
८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 


र्‌. 


मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 


१०.संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, नवी मुंबई. 
११.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सर्व. 

१२.अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सर्व 

१३.कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१४.कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सर्व 

१५.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्वी 


SS 


१. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. 

४. अपर मुख्य सचिव (सेवा/सामान्य प्रशासन विभाग) मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, जी.टी. रुग्णालय 


मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई. 


आवार, नवीन मंत्रालय, मुंबई. 


. सर्व सहसचिव/उपसचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, 


नवीन मंत्रालय, मुंबई. 


. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय 


आवार, नवीन मंत्रालय, मुंबई. 
आपुक कक्ष, व्यय-३, अर्थ-१८, सेवा-९, वित्त विभाग. 


१०.निवडनस्ती, पापु-२२३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन शुद्धीपत्रक क्र.जिपआ-२०१६/प्र.क्र.३०१/पापु-२३,दिनांक ०३ जुलै,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र-५ 
मृत संवर्गातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी जिल्हा परिषद निहाय अधिसंख्य पदे 


टिप : संबंधित जिल्हा परिषदांमध्ये उपरोक्त नमूद पदांपेक्षा कमी 
कर्मचारी सध्या कार्यरत असल्यास प्रत्यक्ष कार्यरत कर्मचाऱ्यांइतकीच 
पदे अधिसंख्य समजण्यात येतील. 


संगणक 


RAJENDRA 
MAHADEV 
GENGAJE 


रट 


A me) 
-o a 


A 
0 


oO oO} -O| -O| -O]| -O Oo oO 


oO 
fos 


Oo 
(९९ 


A 
Oo 


oO 
>“? 


(रा. म. गेंगजे) 


RA MAHADEV GENGAJE 
HTRA, 


B493, 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


